होमगार्ड व पोलीस पाटील यांच्या 
मागण्याबाबत  निर्णण घेण्यासाठी 
मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बिव्हीपी- ०८१८/प्र.क्र.९५/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
प्रस्तावना 
होमगार्ड व पोलीस पाटील यांच्या मागण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती 


गठीत करावी व याविषयासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीला राहतील 


असा निर्णय दिनांक २७.२.२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आळा आहे. 


त्यासअनुसरुन सदर मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय 


होमगार्ड व पोलीस पाटील यांच्या मागण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती 


गठीत करावी व याविषयासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीला राहतील 


असा निर्णय दिनांक २७.२.२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 


त्यासअनुसरुन खालीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पद 
haa मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
Q ।मा. श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील, मंत्री (महसुल) सदस्य 
३ | ar. aft. सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री (वित्त व नियोजन) सदस्य 
४ मा.श्री. गिरीष महाजन, मंत्री (जलसंपदा) सदस्य 
५ ।मा.श्री. एकनाथ शिदे, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम सदस्य 
(सार्वजनिक उपक्रम) 
६ मा.श्री. चंद्रशोखर बावनकुळे, मंत्री (ऊर्जा) सदस्य 
७ ।मा.श्री. दिपक केसरकर, राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) सदस्य 
८ | AST. रणजित पाटील, राज्यमंत्री, गृह (शहरे) सदस्य 
९ | प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बिव्हीपी- ०८१८/प्र.क्र.९५/पोळ-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१९०३०११६१९३५१६२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


be Digitally signed by Jaysing L.Pawara 
J a S | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1 1b49d608f53d77adcefe81 15025d93bfe9d 
bee3f61b1c150d64818cb09f90c, cn=Jaysing 
L.Pawara ss 
e Date: 2019.03.01 16:22:55 +05'30' 
(ज.ल.पावरा) 
सह सचिव, गृह विभाग 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री (महसुल), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (जलसंपदा), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) (सार्वजनिक उपक्रकम), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, 
मुंबई 

५. मा. मंत्री (ऊर्जा), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, गृह महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 

१०.अपर मुख्य सचिव, वित्त महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 

११.प्रधान सचिव (विशेष), महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 

१२.महासमादेशक, होमगार्ड, मुंबई 

१३.सह सचिव, विशा-८ मंत्रालय, मुंबई 

१४.सह सचिव, पोळ-८ मंत्रालय, मुंबई 

१५.अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती पोल-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


